“शासन आपल्या दारी”या अभियानाचा 
कालावधी दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ 
जानेवारी, २०२४ पर्यंत वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२३ /प्र.क्र.०५/ का- १४१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामारोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा: १. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२३ / प्र.क्र. ०५/ का-,१४१४ दिनांक- १३एप्रिल, २०२३. 
२. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२३ / प्र.क्र. ०५/ का- १४१४, दिनांक -०४ मे, २०२३ 
3. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२३ / प्र.क्र. ०५/ का- १४१४, दिनांक- 02 जून,२०२३ 


शासन निर्णय 


शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी “ शासन आपल्या 
दारी” हा अभिनव उपक्रम राज्यात दिनांक १५ एप्रिल, २०२३ ते १५ जून , २०२३ या कालावधीत राबविण्याबाबत 
दिनांक १३ एप्रिल, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. दिनांक ०२ जून,२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये सदर अभियानाचा कालावधी दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत राबविण्याबाबतच्या सूचना 
देण्यात आल्या होत्या. आता सदर अभियानाचा कालावधी दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ जानेवारी, २०२४ 
पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०९०५१२०८१०४३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
CHARUSHILA यका 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768 
D EVE N D RA 647a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Mal 

eriall ber=A75E4CF904B78F2AE051843EA1BA6106A393C2B0 

CF60FE03C945913B2BAE935F, -CHARUSHILA DEVENDRA 


C H A U D H A R | CHAUDHARI 


Date: 2023.09.05 12:47:57 +05'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा 
मा 


—4 


. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


oC “८७ AD -5 
प्न प्न 


a 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३ /प्र.क्र.०५/ का- १४१४ 


८. 
8: 


१०, 


११ 


चेर, 
Ip: 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२२३ 
२४ 
न्न 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
.सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव, 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय )विधानसभा,( विधानभवन, मुंबई, 
“प्रबंधक, उच्च न्यायालय )मूळ न्याय शाखा), मुंबई /औरंगाबाद / नागपूर, 
*प्रबंधक, उच्च न्यायालय )अपिल शाखा), मुंबई /औरंगाबाद /नागपूर, 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई /औरंगाबाद / नागपूर, 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 

.सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१४, नियोजन विभाग. 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय )विधानपरिषद,( विधानभवन, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


